अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातून 
नायब तहसिलदार संवर्गात निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरूपात नियमित पदोन्नती कोट्यातील fad 
पदावर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील पदांवर 
तदर्थ पदोन्नतीने पदस्थापना देणेबाबत..... 

(कोंकण विभाग) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३ २/ई-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २९ जानेवारी, २०२४. 


वाचा :- 
१) विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण यांचे पत्र क्र.मशा/आस्था/कार्या- 
३/ईएसबी/पदोन्नती/२०२३/१०२८७३७, दि.२१.११.२०२३ 


SIR आदेठा:- 


कोंकण विभागातील अव्वल कारकून व मंडळ अधिकारी संवर्गातील खालील तक्त्यात नमूद कर्मचाऱ्यांना 
नायब तहसिलदार (गट -ब, राजपत्रित) या संवर्गात सन २०२३-२४ या निवडसूची वर्षात सामान्य प्रशासन 
विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार खालीलप्रमाणे नियमित पदोन्नती कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदांवर 
तसेच सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तदर्थ पदोन्नती देण्यात येत आहे. तसेच, त्यांची नायब तहसिलदार 
संवर्गात पदोन्नतीने पदस्थापना खालील तक्त्यातील स्तंभ क्र.६ येथे नमूद पदावर परिच्छेद क्र.३ येथील अटींच्या 
अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


अ) नियमित पदोन्नती:- 
१) अव्वल कारकून (44) : - 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे नांव | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
ze २ ३ 1 ४ 4 ६ 
a १२२ श्रीम. प्रज्ञा प्रमोद | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
परांजपे तहसिळ कार्यालय चिपळुण, 
जि.रत्नागिरी 
२ 923 श्रीम. शर्मिला खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
शरद शेवडे तहसिल कार्यालय मंडणगड, 
जि.रत्नागिरी 
३ १२४ | श्री. समीर इसाक खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सावंत 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


अ.क्र ज्येष्ठ मचाऱ्याचे नांव | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
तहसिल कार्यालय दापोली, 
जि.रत्नागिरी 
४ ८३ | at. निलेश धोंडू | वि.मा.प्र. | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
आंबेरकर स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | १५५ मूलूंड विसमस, जि.मुंबई 
पात्र उपनगर 
4 ८५ | श्रीम. सुषमा वि.मा.प्र. | दि.२५.०५.२००४ A) नायब तहसिलदार (महसूल), 
गोविंद धातकर स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | तहसिल कार्यालय खेड, 
पात्र जि.रत्नागिरी. 
६ ९६ | att. शिवाजी भ.ज. | दि.२५.०५.२००४ च्या| नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
मोहन वराडे (ड) स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | १६३ गोरेगांव विसमस, जि.मुंबई 
पात्र उपनगर 
७ शि १० | श्रीम. माधुरी वि.जा. | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (संगायो), 
अमित शिगवण । (ओ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | तहसिल कार्यालय दापोली, 
पात्र जि.रत्नागिरी 
८ ११२ | Re लक्ष्मण | भ.ज. । दि.२५.०५.२००४ च्या नायब तहसिलदार (महसूल), 
भोजे (क) स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | तहसिळ कार्यालय महाड, 
पात्र जि.रायगड 
९ ११४ | श्रीम. मृणालीनी भ.ज. दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
oe (क) स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | तहसिळ कार्यालय राजापूर, 
पात्र जि.रत्नागिरी 
१० १२० | श्री. मुबारक अ.ज. | दि.२५.०५.२००४ lara तहसिलदार (निवडणूक), 
सिकंदर तडवी स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | १३४ भिंवडी ग्रामीण, जि.ठाणे 
पात्र 
११ १२१ | श्रीम. हेमलता ।अ.ज. । दि.२५.०५.२००४ च्या नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
मोतीराम भोये स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे, 
पात्र जि.ठाणे (श्रीम.पेडनेकर यांच्या रिक्‍त 
झालेल्या पदी) 
१२ १४२ | श्रीम. सायली इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (महसूल), 
सुरेश गुरव तहसिल कार्यालय राजापूर, 
जि.रत्नागिरी 
१३ १२५ श्री. व्ही. एन. वि.जा. | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार, उपजिल्हा 
परदेशी (31) स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार निवडणूक अधिकारी कार्यालय, 
aA मुंबई उपनगर, जि.मुंबई उपनगर 
१४ १२६ | श्री. अनंत भ.ज. दि.२५.०५.२००४ WT) नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
झिपाजी होळके । (क) स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | तहसिल कार्यालय श्रीवर्धन, 
पात्र जि.रायगड 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठ मचाऱ्याचे नांव | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
१५ १४३ | श्रीम. स्नेहल इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
विश्वास मेहता तहसिळ कार्यालय गुहागर, 
जि.रत्नागिरी 
१६ १४६ श्री. सुनिल अ.जा. | दि.२५.०५.२००४ Al) नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
एकनाथ येलवे स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | १५६ विक्रोळी विसमस, जि.मुंबई 
पात्र उपनगर 
१७ १४७ | श्री. अमित अ.जा. | दिव्यांग आरक्षणानुसार | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
अशोक इंगळे पात्र (गट अ - | तहसिल कार्यालय खेड, 
अल्पदृष्टी) जि.रत्नागिरी 
१८ १४८ श्री. महेंद्र गणपत | अ.जा. | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (महसूल), 
सावर्डेकर स्थित सेवाज्येष्ठता व तहसिल कार्यालय गुहागर, जि 
दिव्यांग आरक्षणानुसार । रत्नागिरी 
WT (गट क- 
अस्थिव्यंग) 
१९ १४९ श्री. बाळाजी अ.ज. | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
शंकर फोले स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | १५३ दहिसर विसमस, जि.मुंबई 
पात्र उपनगर 
२० १५१ _ श्रीम. तारा अ.ज. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
काशिनाथ भोये १३९ मुरबाड विसमस, तहसिल 
कार्यालय मुरबाड, जि. ठाणे 
२१ १५२ | श्री. मनोज अ.ज. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
भिमाजी राबडे तहसिल कार्यालय मोखाडा, जि. 
पालघर 
२२ १६० | श्रीम. संगीता अ.जा. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार, 
विठ्ठलराव धिवरे/ उपजिल्हाधिकारी (भुसंपादन) मेट्रो 
संगीता Hea सेंटर १ पनवेल, जि.रायगड 
पवार 
२३ १६३ | श्री. संदिप खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
रामचंद्र जाधव कार्यालय अलिबाग, जि.रायगड 
२४ १६४ ।श्रीम.व्ही. डी. ।इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
सोनावणे/ देवरे १७० घाटकोपर (पूर्व) विसमस, 
जि.मुंबई उपनगर 
२५ १६५ श्री.जी.पी. खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
यमाजी १४० अंबरनाथ, तहसिल कार्यालय 


अंबरनाथ, जि.ठाणे 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


अ.क्र ज्येष्ठ Farad नांव | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
२६ १०६ | श्री. एम.आर. । वि.जा. । दि.२५.०५.२००४ I) नायब तहसिलदार (संगायो), 
तिर्‍्हेकर (3) स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | तहसिल कार्यालय खालापूर, 
पात्र जि.रायगड 
२७ १६६ श्री. एन. डी. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
पाटील कार्यालय पोलादपूर, जि.रायगड 
२८ १६७ । श्रीम. आर. एस. | वि.मा.प्र. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
साळी/आंबुले तहसिल कार्यालय म्हसळा, 
जि.रायगड 
२९ १०७ | श्रीम. एस. एस. । भ.ज. दि.२५.०५.२००४ च्या | सहा. करमणूक कर अधिकारी, 
दराडे (ड) स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई, 
पात्र जि.मुंबई शहर 
३० १६८ | श्री. निलेश सुरेश | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
गवाणकर अधिकारी कार्यालय रोहा, 
जि.रायगड 
३१ १७० | श्री. जे. एस. टेंभे | इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
तहसिल कार्यालय तळा, जि.रायगड 
३२ १७१ । श्रीम. रश्मी इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
राजेंद्र साळुंखे उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी 
कार्यालय मुंबई उपनगर, जि.मुंबई 
उपनगर 
३३ १७२ | ait. नथुराम इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (महसूल), 
भागोजी सानप तहसिल कार्यालय पोलादपूर, 
जि.रायगड 
३४ १७४ श्री. तुषार खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
मिलींद कामत तहसिल कार्यालय पेण, जि.रायगड 
३५ १७५ । श्रीम. निता अ.जा. । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (संगायो), 
नामदेव तहसिळ कार्यालय अंबरनाथ, 
गोरेगावकर / जि.ठाणे 
निता अरविंद 
गायकवाड 
३६ १७६ श्री. अजित भ.ज. (ब) | दि.२५.०५.२००४ Al) नायब तहसिलदार, उपविभागीय 
अशोक पवार स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार अधिकारी कार्यालय उल्हासनगर, 
पात्र जि. ठाणे 
३७ १७९ श्री. एस. टी. वि.जा. | दि.२५.०५.२००४ च्या | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
तवर (3) स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | कार्यालय मुरुड, जि.रायगड 
पात्र 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठ मचाऱ्याचे नांव | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
३८ १८० | SH. बी. एस. वि.जा. । दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
गायकवाड (आओ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार । १८४ भायखळा वि.स.म.सं., 
पात्र जि.मुंबई शहर 
३९ १८१ श्री. के. जी. वि.जा. । दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (महसूल), 
पाटील (अ) स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | तहसिल कार्यालय अंबरनाथ, 
पात्र जि.ठाणे 
४० १८२ श्रीम. उपमा वि.मा.प्र, | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
काटकर/तांबडे १४२ कल्याण पूर्व विसमस, तहसिल 
कार्यालय कल्याण, जि.ठाणे 
४१ १८४ श्री. सी. एस. इ.मा.व. । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
खोत तहसिळ कार्यालय मुरुड, 
जि.रायगड 
४२ १८५ श्री. ए. एम. वि.जा. । दि.२५.०५.२००४ च्या नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
राठोड (ओ स्थित WRIST | तहसिळ कार्यालया उरण, 
पात्र जि.रायगड 
४३ १८६ । श्री. महेश दादा । खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार, मा. राज्य 
पाटील निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई 
४४ 982 श्री. जगदीशा अ.ज. । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार, उपजिल्हा 
दलपत तुंबडा अधिकारी (अति/निष्का) कार्यालय, 
बोरिवली-१, पश्चिम उपनगरे. 
४५ १९३ | श्री. दत्तात्रय अ.ज. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक),१३६ 
गोविद बांबळे भिवंडी विसमस, जि.ठाणे 
४६ १९४ | श्री. राजेंद्र खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक),१६४ 
भागवत पाटील वर्सोवा विसमस, जि.मुंबई उपनगर 
४७ २०३ | श्री. प्रवीण इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक),१७४ 
दिनकर सातोसे कुर्ला विसमस, जि.मुंबई उपनगर 
४८ २०४ | श्री. संदिप इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक),१६२ 
विश्राम जाधव मालाड (पश्चिमी विसमस, जि.मुंबई 
उपनगर 
४९ २०९ | श्री. अरुण खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
गोपाल घाडी जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई शहर, 
जि.मुंबई शहर 
Yo २१३ श्री. पी. एम. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
पिळणकर 


तहसिळ कार्यालय कुडाळ, जि. 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


अ.क्र ज्येष्ठ मचाऱ्याचे नांव । जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक प्रवर्ग 
सिधुदुर्ग 
५१ २१७ _ श्रीम. आश्या के. । अ.ज. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
कामडी तहसिल कार्यालय विक्रमगड, 
जि.पालळघर 
५२ २१९ श्री. भूपेशा आर. । खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिदलार (निवडणूक), 
नेरुरकर तहसिल कार्यालय जव्हार, 
जि.पालळघर 
43 २२२ श्री. सुनिल एच. । अ.ज. । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (संगायो), 
गावीत तहसिळ कार्यालय पालघर, 
जि.पालळघर 
4g २२५ _ श्रीम. निलीमा । खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिदलार (निवडणूक), १४८ 
विरेंद्र मोहीले ठाणे विसमस, जि. ठाणे 
BY ०८ _ श्री. रविद्र सोनू । अ.ज. | दि.२५.०५.२००४ aT | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
गायकवाड स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | तहसिल कार्यालय वाडा, जि. 
पात्र पालघर 
2) मंडळ अधिकारी (२५) - 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक नांव प्रवर्ग 
१ २ ३ | ४ षु & 
q २५ | RTA अ.ज. दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १७१ 
लहानू डगळे स्थित मानखूर्द शिवाजीनगर विसमस, जि.मुंबई 
सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | उपनगर 
२ ७० श्री. बी. डी. | अ.ज. दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
बुरुड स्थित कार्यालय सुधागड, जि.रायगड 
सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र 
३ ८१ श्री. ए. आर. | अ.ज. दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १७९ 
अहिरे स्थित सायन कोळीवाडा विसमस, जि.मुंबई 
सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | हहर 
४ ८५ श्री. एस. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
एम.सुतार कार्यालय वैभववाडी, जि.सिंधूदुर्ग 
4 ८७ श्री. एम.एस. खुला  । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
यादव कार्यालय कणकवली, जि.सिंधूदुर्ग 
& ९१ श्री. पी. आर. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १४३ 
म्हात्रे डोंबिवली विसमस, तहसिल कार्यालय 
कल्याण, जि.ठाणे 
७ ९३ श्री. पी. बी. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (महसूल), तहसिल 
मोकल कार्यालय रोहा, जि.रायगड 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठ ्मचाऱ्य जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक नांव प्रवर्ग 
८ ९५ श्री. पी. एन. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (संगायो), 
नाईक जिल्हाधिकारी कार्यालय मुंबई शहर, 
जि.मुंबई शहर 
९ ९६ श्री. पी. पी. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
नवाळे कार्यालय माणगांव, जि.रायगड 
णं ९८ | SL आर. एस. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
उभारे कार्यालय पोलादपूर, जि.रायगड 
श्र १ ९९ __ श्री. एम. के. | भ.ज. (ब) | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १७३ 
मोहीते चेंबूर विसमस, जि.मुंबई उपनगर 
१२ १०२ | aft. सी. आर. | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
पाटील कार्यालय महाड, जि.रायगड 
१३ १०७ श्री. ए. जी. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १८६ 
कुळे मुंबादेवी विसमस, जि.मुंबई हहर 
१४ शि १० श्री. एस. एस. खुला  । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १८७ 
कदम कुलाबा विसमस, जि.मुंबई हहर 
१५ श्री. डी. टी. | वि.मा.प्र. दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १८२ 
केळूसकर स्थित वरळी विसमस, जि.मुंबई हहर 
सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र 
१६ ११२ श्री. पी. बी. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १८३ 
लाड शिवडी विसमस, जि.मुंबई शहर 
१७ ११३ श्री. सी. बी. | खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १८१ 
चांदोरकर माहिम विसमस, जि.मुंबई शहर 
१८ ११४ श्री. एस. एस. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १७८ 
मिरगावकर धारावी विसमस, जि.मुंबई शहर 
१९ | ११५ | a. एस. के. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
गुरव कार्यालय मंडणगड, जि.रत्नागिरी 
२० ११७ श्री. पी. के. | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १६५ 
दोरखडे अंधेरी विसमस, जि.मुंबई उपनगर 
२१ ११९ श्री. एस. ए. खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १५७ 
खानवीलकर भांडूप विसमस, जि.मुंबई उपनगर 
२२ ८०. श्री. एस. एस. अ.जा. । दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
कांबळे स्थित कार्यालय रत्नागिरी, जि.रत्नागिरी 
सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र 
२३ ११६ श्री. एन. एस. | अ.जा. | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १८० 
पांडे स्थित वडाळा विसमस, जि.मुंबई हहर 
सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र 
२४ १२४ श्री. व्हि. डी. खुला सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
सरफरे कार्यालय लांजा, जि.रत्नागिरी 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


अ.क्र ज्येष्ठ ्मचाऱ्य जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक नांव प्रवर्ग 
२५ १२५ श्री. व्हि. एच. | भ.ज. दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), तहसिल 
राजुरे (क) स्थित कार्यालय दोडामार्ग, जि.सिंधुदुर्ग 


सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र 


(ब) सरळसेवा कोट्यातील Red पदांवर तदर्थ पदोन्नती:- 


१) अव्वल कारकून (१८) :- 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात प्रवर्ग | पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक । नांव 
१ २ ३ | 8 षु ६ 
१ ७९ श्री. UW) अ.ज. | दि.२५.०५.२००४ च्या| नायब तहसिलदार (निवडणूक, 
सीताराम स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | तहसिल कार्यालय पालघर, 
लोहकरे पात्र जि.पाळघर 
२ २३१ श्री. सुनिल खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १७७ 
शरद पाठक वांद्रे पश्चिम विसमस, जि.मुंबई उपनगर 
३ 232 श्री. विकास | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
बी. चोरघे जिल्हाधिकारी कार्यालय पालघर, 
जि.पालघर 
४ २३३ __ श्री. दत्तात्रय खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १६० 
राजाराम मोरे कांदिवली विसमस, जि.मुंबई उपनगर 
षु १५४ श्री. संजय। अ.ज. | दि.२५.०५.२००४ च्या नायब तहसिलदार (निवडणूक), १४७ 
आत्माराम स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | कोपरी पाचपाखाडी विसमस, तहसिल 
साळूंखे पात्र कार्यालय ठाणे, जि.ठाणे 
द २३४ | श्रीम. अ.ज. | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १५४ 
रत्नांजळी स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | मागाठाणे विसमस, जि.मुंबई उपनगर 
आर. पात्र 
सरनोबत/ 
अंजली 
गोवारी 
७ २३५ | at. विशाल खुला | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (आस्थापना शाखा), 
विजय यादव विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोंकण 
विभाग 
८ २३६ श्री. नरेश | इ.मा.व. | सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (मावक शाखा), 
भानुदास विभागीय आयुक्त कार्यालय, कोंकण 
जगताप विभाग 
९ २३७ श्री. गिरीश । खुला । सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
आनंद काळे जिल्हाधिकारी कार्यालय ठाणे, 
जि.ठाणे 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


अ.क्र | ज्येष्ठ Fea जात प्रवर्ग पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव 
षि ९१ _ श्री.अनिल HAT. | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक, 
मधुकर भोकरे स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | तहसिल कार्यालय तलासरी, जि. 
पात्र पालघर 
7 q ९२ श्रीम. लीना | भ.ज.(ड) | दि.२५.०५.२००४ च्या निवासी नायब तहसिलदार, तहसिल 
डी. पाटील स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | कार्यालय डहाणू, जि.पालघर 
पात्र 
१२ 93 | श्री. किशोर | भ.ज. (क) | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार, विशेष भूसंपादन 
रामदास स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | अधिकारी यांचे कार्यालय ठाणे, जि. 
जाधव पात्र ठाणे 
१३ ९४ | श्री.नितीन भ.ज. (ड) | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (संगायो), तहसिल 
किसन बोडके स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | कार्यालय कल्याण, जि.ठाणे 
पात्र 
१४ ९५ | श्री.रामकिसन | वि.जा. | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १८५ 
बाबुराव (अ।। | स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | मळबार हिल वि.स.म.सं., जि.मुंबई 
चव्हाण पात्र शहर 
१५ ९७ श्री. रामकृष्ण | भ.ज. (क) | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
झुलाल स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी 
धनगर पात्र कार्यालय मुंबई उपनगर, जि.मुंबई 
उपनगर 
१६ १५५ श्री. मिलींद | अ.जा. | दि.२५.०५.२००४ wT} नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
मल्हारी स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | १३८कल्याण विसमस, तहसिल 
गोतसुर्वे पात्र कार्यालय ठाणे, जि.ठाणे 
१७ | १५६ | at. प्रशांत | भ.ज. (ब) | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १४१ 
अशोक स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | उल्हासनगर, जि.ठाणे 
कुमावत पात्र 
१८ । १५८ श्री. युवराज | भ.ज. (क) | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), १७६ 
गोरख गढरी स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार | वांद्रे प. विसमस, जि.मुंबई उपनगर 
पात्र 
२) मंडळ अधिकारी (०३) :- 
अ.क्र | ज्येष्ठता | कर्मचाऱ्याचे | जात पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक | नांव प्रवर्ग 
a | २ ३ 1 ४ ५ ६ 
i १२७ | श्री.आय. एल.। अ.ज. | दि.२५.०५.२००४ WT] नायब तहसिलदार (निवडणूक), १७५ 
चल्लावाड स्थित कलिना विसमस, जि.मुंबई उपनगर 
सेवाज्येष्ठतेनुसार 
पात्र 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


अ.क्र ज्येष्ठ le? जात =| पात्रता पदोन्नतीने पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्रमांक । नांव प्रवर्ग 
२ १२८ श्री. एस. एफ. | अ.ज. | दि.२५.०५.२००४ च्या । नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
साळुंखे स्थित तहसिल कार्यालय वेंगूर्ला, जि.सिंधूदुर्ग 
सेवाज्येष्ठतेनुसार 
पात्र 
३ | १२९ श्री. व्ही. व्ही. | अ.ज. | दि.२५.०५.२००४ च्या | नायब तहसिलदार (निवडणूक), 
मोरे स्थित तहसिल कार्यालय देवगड, जि.सिंधूदुर्ग 
सेवाज्येष्ठतेनुसार 
पात्र 
३. सदर नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त पदांवर तसेच सरळसेवेच्या कोट्यात तदर्थ पदोन्नती 


खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे:- 


9) 


2) 


S 


Se 


निवडसूची तयार करताना कोणीही ज्येष्ठ अधिकारी अनावधानाने वगळण्यात आलेले नाहीत 
अथवा अधिक्रमीत झालेले नाहीत. 

मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन 
राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित 
सेवाज्येष्ठतेनुसार निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या 
दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार, तसेच दि.०७.०५.२०२१ च्या 
शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात आलेले असून, त्यावरील 
अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर सहमती देण्यात येत आहे. 

दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब पदांवर पदोन्नतीबाबत सा.प्र.वि./१६-अ यांनी 
दि.२०.०४.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सदर मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरती पदोन्नतीच्या परिणामी 
निवडसूचीतील अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क असणार नाही. 

निवडसूचीतीळ ज्या अधिकाऱ्याविरुध्द विभागीय चौकशी सुरु असेल, त्यांच्या बाबत 
सा.प्र.वि.शासन निर्णय दि.१५.१२.२०१७ व दि.३०.०८.२०१८ नुसार विभागाने कार्यवाही करावी. 
Pasties सर्व अधिकाऱ्यांनी सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक ०१ ऑगस्ट, २०१९ च्या 
शासन निर्णयात विहित केलेल्या पदोन्नतीच्या निकषाची पूर्तता केली आहे. या अटीच्या अधीन 
सदर निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 

सदर निवडसुचीतीळल सेवाज्येष्ठतेनुसार पात्र असलेल्या, तथापि पदोन्नती नाकारलेल्या, 
अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नती संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विभागीय आयुक्‍त, कोंकण यांनी दक्षता घ्यावी. 

सरळसेवा कोट्यात व प्रतिनियुक्‍तीमुळे रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आळेली तदर्थ पदोन्नती 
असल्याने, ती ११ महिने किंवा Wale. कडून उमेदवार उपलब्ध होतील, किंवा 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


झासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


प्रतिनियुक्‍्तीवरील उमेदवार परत येतील यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील.दरम्यानच्या 
काळात आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध झाल्यास किंवा प्रतिनियुक्तीवरील उमेदवार परत 
आल्यास तदर्थ पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्यास पदावनत करण्यात येईल. सदर पदोन्नती 
तात्पुरत्या स्वरुपात असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्याचा कायमस्वरुपी धारणाधिकार 
राहणार नाही. तसेच आवश्‍यकता वाटल्यास कालावधी संपण्यापूर्वी मुदतवाढ घ्यावी. महाराष्ट्र 
लोकसेवा आयोगाकडे मागणी संदर्भात विभागीय आयुक्‍त कोंकण यांनी पाठपुरावा करावा. 

९) सरळसेवा कोट्यातील रिक्‍त पदावर दिलेल्या तदर्थ पदोन्नत्या, नियमित पदोन्नती कोट्यामध्ये 
पदांच्या उपलब्धतेनुसार समायोजित करुन नियमित निवडसूचीस सामान्य प्रशासन विभागाची व 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याची दक्षता विभागीय आयुक्‍त, कोंकण यांनी घ्यावी. 

१०) नायब तहसिलदार या संवर्गात पदोन्नती देण्यात येत असलेल्या वरील अधिकारी पदस्थापनेनंतर 
प्रत्यक्ष रूजू झाल्याखेरीज पदोन्नतीच्या संवर्गाच्या वेतनाचा लाभ अनुज्ञेय असणार नाहीत. 

११) वरील अधिका-यांनी पदोन्नतीनंतर नायब तहसिलदार संवर्गात देण्यात आलेल्या पदस्थापनेच्या 
पदावर तात्काळ रूजू न झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्याची पदोन्नती रद्द करण्याबाबतची कार्यवाही 
करण्यात येईल. 

१२) तसेच भविष्यात न्यायालयीन अथवा पदोन्नतीच्या अनुषंगाने इतर काही आक्षेप निघाल्यास याची 
संपुर्ण जबाबदारी विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण या कार्यालयाची राहील. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीच्या पदावर तात्काळ रुजू होण्यासाठी आदेशाच्या दिनांकापासून 
एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. सदर आदेश हेच HAFAN आदेश असून संबंधित कार्यालयानी 
नव्याने कार्यमुक्‍ती आदेश निर्गमीत करण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे इतर कोणत्याही आदेशाची वाट 
न पाहता उक्त अधिकाऱ्यांनी पदोन्नतीने दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. 

५. संबंधित अधिकारी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर Bed याबाबतचा 


अहवाल विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांनी तात्काळ शासनास सादर करावा. 

६. संबंधित अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयत्तेर सेवा आणि निलंबन, 
बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ च्या नियम १५ अन्वये विहित 
केलेल्या उक्त तरतुदीनुसार, पदग्रहण अवधी समाप्त होण्यापुर्वी पदोन्नतीने पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू 
झाले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास, त्यांचेविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल, याची 
संबंधितांनी नोंद घ्यावी. सदर आदेशान्वये दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या 
अधिकाऱ्याविरुध्द विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग यांनी तात्काळ शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करावी 
तसा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 

७. संबंधित अधिकाऱ्यास शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही कारणास्तव रजा मंजूर करु नये. 
तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ मधील नियम - ३० (सी) नुसार मूळ कार्यालयाने सदर 
अधिकाऱ्यांचे कोणत्याही प्रकारचे रजेचे अर्ज स्वीकारू नयेत. असे अर्ज प्राप्त झाल्यास ते सदर 
अधिकाऱ्याच्या मूळ पत्त्यावर नोंदणी पोच देय डाकेने परत करावेत. 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदोन्न -२०२३/प्र.क्र.२३२/ई-९ 


८. उपरोक्त आदेश सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमीत करण्यात येत असल्याने पदस्थापनेच्या 
ठिकाणी परिविक्षाधीन तहसीलदार वा अन्य अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग यांच्या 
स्तरावरुन तात्पुरते व्यवस्थेने पदस्थापना दिलेली असल्यास अशा अधिकाऱ्यांना विभागीय आयुक्त, 
कोकण विभाग यांनी अन्य रिक्‍त पदावर पदस्थापना द्यावी. 

९. सदरची पदोन्नती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.१६ (सेवा २)/का.१२, 
दि.११.०१.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेच्या अधीनतेने देण्यात येत आहे. 

१०. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२९११३६४५७७१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. बक कावा ता 
५ A N J AY R A G H U N AT H CoM OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 


2.5.4.20=c8a7 d6860ff227fd9e69a02e9ca5dfb2ccb25eda92d74962997 0f349fc6ed260 
2, st=Maharashtra, 


,postalCode=400032, st= ; 
serialNumber=C5917E56BODAS 16AB259D846D5 16CBOS84DCESE9A2E73COA35FA47 
BAB64E88AA, cn=SANJAY RAGHUNATH BANKAR 


Date: 2024.01.29 11:36:08 +05'30' 


(संजय र.बनकर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
विभागीय आयुक्त, कोंकण विभाग, कोंकण. 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्राळय, मुंबई 32. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२ 

मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

५. अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई ३२. 

६. जिल्हाधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी व सिंधूदुर्ग 

७. प्रधान महालेखापाल, (लेखापरीक्षा व लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी 
व सिंधूदुर्ग 

९. संबंधीत अधिकारी (विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण यांच्यामार्फत). 

१०.निवडनस्ती, कार्यासन ई-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ १२ पैकी १२ 


